RNI No . MAHBIL / 2009/ 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक ३१] 


शनिवार , मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


[ पृष्ठे १४ , किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक ५७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३० मे २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयूएन . २०१५/ प्र.क्र . २८ / नवि -१८ . — ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ चे पोट -कलम 
( २), ( २क ) व ( ३ ) यांच्या तरतुदीनुसार, शासन उद्घोषणा, नगर विकास विभाग क्रमांक एमयुएन - २०१५ / प्र.क्र . २८ / नवि - १८ दिनांक १३ मार्च 

शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च २०१५ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिध्द केली असून, महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील 
चिमूर , वडाळा पैकु , सोनेगांव बेगडे, बाम्हणी, शेडेगांव , पिंपळनेरी , सोनेगांवसिरस व कागे या महसूल गावांचे स्थानिक क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रातून 
लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी व उक्त स्थानिक क्षेत्रासाठी चिमूर नगरपरिषद या नावाने नगरपरिषद गठित करण्यासाठी, उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट - कलम ( २), ( २क ) व ( ३ ) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उदघोषणेच्या अनुषंगाने शासनाकडे कोणतेही आक्षेप / हरकती प्राप्त झालेले नाहीत ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये अधिक तपशीलवारपणे वर्णन केलेले उक्त स्थानिक क्षेत्र हे , लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट 
करणे इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ चे पोट- कलम (२ ), ( २अ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र 
शासन , याद्वारे , उक्त स्थानिक क्षेत्र हे , लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट करीत असून , त्याकरिता उक्त अधिनियमाचे कलम ३ चे पोट-कलम 
( २), ( २अ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, चिमूर नगरपरिषद या नावाने एक नगरपरिषद घटित करीत आहे . उक्त लहान नागरी क्षेत्राच्या हद्दी 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ब ” मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


भाग एक - अ - ( म . उ.वि . ) -५७ – १ 


मा 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे ३० , २०१५/ ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 

अनुसूची “अ ” 
लहान नागरी क्षेत्र विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा तपशील 

चिमूर ( स. नं.१ ते ३९८ ), वडाळा ( पैकु ) ( स . नं . १ ते ४८७), सोनेगांव ( बेगडे) ( स . नं.१ ते १३८ ), बाम्हणी ( स . नं . १ ते ३५५ ), 
शेडेगांव (स . नं . १ ते ४६४), पिंपळनेरी ( स. नं. १ ते २४९ ), सोनेगांवसिरस ( स. नं . १ ते १९९ ), कवडशी रोडी ( स. नं. १ ते ३७), केसलापूर 
( स . नं . १ ते १३५ ), खारकाडा ( स . नं . १ ते १६६ ), गडपिपरी ( स . नं . १ ते १३३ ) व काग ( स . नं . १ ते १९८ ) . 


अनुसूची "ब " 


लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केलेल्या स्थानिक क्षेत्राची हद्द 
उत्तरेस . - मौजा पिंपळनेरी स.नं . ३९, ४०, १०८ , १११, ११८ , १५८ /२, १५९ , १६० , १७२ ते १७७, १८० ते १८२, १८६ ते १९२, १९४ / 

१, १९४/ २, १९५, १९६, १९९ते त्याला लागून मौजा कवठाळा ( स.नं .१, २, १९ , २० , २१ , २३, २४ , २५ , २६ , २७). 
दक्षिणेस . - मौजा बामणी स.नं . ६, ७, ९, १० , १५ ते १७, १८ ब, २१ ते २३, ८३, ८४ , ८६ ते ९२, ९६ , ९७, ९९, १०० , ११३, ११४ , 

१२० , १२१, १२३, १२८ते १३१, १३३ ते १४०, २०५ , २०७, २०८ , २०९, २१२, २१३, २१५, २१६, २१९ ते २२१, २२५ / १, 
२२५ / २, २२६ ते २२८ , २२९ , २८० ते २८४ , २८६ , २९१, २९२, ३०० , ३०१, ३२२ ते ३२५, ३३९ ते ३४२ ते केसलापूर 
( लागून असलेले स .नं .१८ ते २३, २५ , २६, २७ / १, २७/ २, २९ ते ३२ , ३८ / ४ , ३९ , ४० , ४७, १०५, १०६ , १०८ ते ११० , 
११३- अ, ११६, ११७, १२२, १५५ ते लागून असलेले काग स . नं . ११४, ११५, ११९, १२० , १३० ते १३५, १४० , १४१, १४५ 
ते १४७, १५० / २, १६७ ते १७४ ते लागून असलेले ब्राह्मणी स . नं . ३९४, ३९५ , ३९६, ३९७, ३८०, ३७९ , ३७८ , ३७७ , 

३७६, ३७५ ). 
पूर्वेस . मौजा खरकाडा स.नं . ७९ ते ८७, १०२, १०३, ११२, ११३, ११५ , ११६, ११९ ते १२५ , १५८ ते १६०, १६४, १६५लागून 

असलेले सोनेगाव स.नं . १ ते ५, ६ / १, ६/ २, ६ / ४ , ७, ३३, ३७, ३८ , ३८ / १, ३८ / ४ , ४६, ४७, ८१, ८२, ८९ ते ९५ , 
१०२, १०३, लागून असलेले सातनाला स . नं . २७ , २८ , ३० , ३१, ३२, ३३ , ३५, ३६ , ३७, ३८ , ३९ , ४० , ४१ , ४४ , ४५ 
४९ , ५० , ५१, ५२, ५३, ५८ , ५९ , २५६, ३४० , ३४१ , ३४३, ३४४, ३४५ , ३४६, ३४७, ३४८ , ३४९ , ३५३, ३५४ , 
३५५, ३५६ वडाळा ( पैकू ) लागून असलेले स.नं .२४७, २४६, २४८, २४९, २५३, २५४ , २५५ ) लागून असलेले 

भिलगाव स.नं . ३५६, ३५९, ३५८ , ३७३, ३७४ , ३७५ . 
पश्चिमेस. - मौजा कवडीसी रोडी स.नं .१, २/ १, २/ ४ , ३, ४, ६, १०क , ११अ, २३ , २४ / १, ३५, ३६, ३७ते लागून असलेले सोनेगाव 

( बेगडे) स.नं. ६३, ६४ , ६६, ६७, ७४ , ९० ते ९२ , ६२, ९४ , ९५, ९७, ९८ , १०१, १०३अ, १०६ , १०७, १२५, १२७ ते 
१३३, १३४ / १, १३४ / २ ला लागून असलेले शेडेगाव स.नं. ३२६ , ३२५ , ३२४ , ३१३, ३२३, ३२१ , ३१८ , ३१७, २३३ , २३४ , 
१३०/ १, १२५, १२४ , १२२ , १२१, १०९ , १०८ , १०७, १०१, १०० , ९३, ७८ , ७६, ७७, ७५, ७२, ६५, ६४ , ६२, ६१, ५२, 
५१ लागून असलेले गदगाव स.नं . १, ५ , ११ लागून असलेले कोटगांव स.नं .११, १२, ११७, ११८, १२० , १२२, १२३ , १२४ , 
१२५ , १३४, १३५, १३६, १३७, १५७, १५८, १६७, १६८ , १७१, १७२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र. ता . गौड , 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 30th May 2015 


NOTIFICATION 


M 


NCTIN 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No . MUN . 2015 / C . R . 28 /UD - 18 . — Whereas, by the Government Proclamation , Urban 
Development Department No. MUN - 2015 / C . R . 28 /UD - 18 dated the 13th March 2015 issued in 
pursuance of the provisions of sub -sections (2 ), ( 2A ) and ( 3) of section 3 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra has invited objections to its proposal 
to issue a notification under sub -sections (2 ), ( 2A ) and ( 3 ) of section 3 of the said Act, to specify the 
local area of the revenue villages Chimur , Wadala Paiku , Sonegaon Begde , Bamhmni, Shedegaon , 
Pimpalneri, Sonegaon siras and Kage in Chandrapur District , being a smaller urban area and to 
constitute a Municipal Council by the name of the Chimur Municipal Council for the said smaller 
urban area ; 

And , Whereas no objections and suggestions, received by the Government pursuant to the 
said Proclamation . 

And Whereas, having regard to the factors mentioned in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to specify the said 
local area , more particularly described in Schedule “ A ” appended hereto , to be a smaller urban 
area ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (2 ) and (2A ) of section 3 of 
the said Act,and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby specifies the said local area to be a smaller urban area for which there shall be constituted 
a Municipal Council as provided in sub -sections (2 ) and (2A ) of section 3 of the said Act, by the 
name of the Chimur Municipal Council. The boundaries of the said smaller urban area shall be 
such as are specified in Schedule “ B ” appended hereto . 


Schedule “ A ” 
Description of the Local area to be specified as a Smaller Urban Area , 

Survey No. of Revenue Village of Chimur (Survey No. 1 to 398 ) Wadala Paiku (Survey No. 1 to 
487 ), Sonegaon Begde( Survey No. 1to138 ), Bamhni ( Survey No. 1 to 355 ), Shedegaon (Survey No. 1 
to 464 ), Pimpalneri(Survey No. 1to249), Sonegaon Si(Survey No. 1to199 ), Kawasi Rodi (Survey No. 1 
to 37 ),Keslapur (Survey No. 1 to135 ),Kharkada (Survey No . 1to166 ) ,Gadpipari (Survey No . 1to133), 
Kag (Survey No. 1to198 ) 


Schedule “ B ” 


Boundaries of the Local area to be specified as a Smaller Urban Area , 
East . - Mauza Kharkada ( nearest survey no .)79 , 287 , 102, 103 , 112 , 113 , 115 , 116 , 119 to 125 , 

158 to 160 , 164 , 165 , nearest Sonegaon survey no. 1 to 5 , 6 / 1 , 6 / 2 , 6 / 4 , 7 , 33 , 37 , 38 , 38 / 
1 , 38 /4 , 46 , 47 , 81, 82 , 89 to 95 , 102 , 103) nearest Satnalla survey no. 27 , 28 , 30 , 31 , 32 , 
33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41, 44 , 45 , 49 , 50, 51, 52, 53 , 58 , 59 , 256 , 340 , 341, 343 , 344 , 345 , 
346 , 347, 348 , 349, 353, 354, 355 , 356 ) nearest Wadala Paiku survey no. 247, 246 , 248 , 

249, 253 , 254 , 255 ) nearest Bhilgaon survey no . 356 , 359 , 358 , 373, 374 , 375 . 
West . — Mauza Kawasirodi survey no . 1, 2 / 1 , 2 /4 , 3 , 4 , 6 , 101 , 11A , 23 , 24 / 1 , 35 , 36 , 37 to 

nearest Sonegaon Begde survey no ..63, 64 , 66 ,67, 74 , 90 , 91, 92 ,62, 94 , 95 , 97 , 98 , 101 , 
103A , 106 , 107 , 125 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131, 132 , 133 , 134 / 1, 134 / 2 ) nearest Shedegaon 
survey no . 326 , 325 , 324 , 313 , 323 , 321 , 318 , 317 , 233 , 232 , 130 / 1 , 125 , 124 , 122 , 121, 109 , 


a 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९ , शके १९३७ 


OU4 


108 , 107, 101, 100 , 93 , 78 , 77, 76 , 75 , 72 , 65 , 64, 62 ,61, 52, 51 nearest Gadgaon survey 
no. 1, 5 , 11 nearest Kotgaon survey no. 11 , 12 , 117 , 118 , 120 , 122 , 123 , 124 , 125 , 134 , 

135 , 136 , 137 , 157 , 158 , 167, 168 , 171 , 172 . 
North . — Mouza Pimpalneri survey no. 39 , 40 , 108 , 111 , 118 , 158 / 2 , 159 , 160, 172 to 177 , 180 to 

182 , 186 to 192 , 194 / 1 , 194 / 2 , 195 , 196 , 199 to nearest mouza Kawathala survey no . 1 , 

2 , 20 , 19 , 21 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 . 
South . — Mouza Bamni survey no .6 , 7 , 9 , 10 , 15 , 16 , 17 , 18B , 21, 22 , 23 , 84 , 86 , 87, 88 , 90 , 91, 92 , 

96 , 97 , 99, 100 , 113 , 114 , 120 , 121, 123 , 128 , 129 , 130 , 131, 133, 134 , 135 to 140 , 205 , 207 , 
208 , 209 , 212 , 213 , 215 , 216 , 219 , 220 , 221 , 225 / 1, 225 /2 , 226 , 227 , 228 , 229 , 280 to 284 , 
286 , 291, 292 , 300 , 301, 322 to 325 , 339 to 342 to Kesalapur nearest survey no. 18 to 
23 , 25 , 26 , 27 / 1 , 27 /2 , 29 to 32 , 38 /4 , 39 , 40 , 47 , 105 , 106 , 108 to 110 , 113A , 116 , 117 , 122 , 
155 to nearest Kag survey no . 114 , 115 , 119 , 120 , 130 to 135 , 140 , 141, 145 , 146 , 147 , 
150/ 2 , 167 to 174 nearest Bamhni survey no. 394, 395 , 396 , 397 , 380 , 379, 378 , 377 , 376 , 
375 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P . T . GOUD , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे ३०, २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मे २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक एमयुएन . २०१५ / प्र. क्र . २८ / नवि - १८ . - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुएन - २०१५ / प्र.क्र .२८ / 
नवि - १८ , दिनांक ३० मे २०१५ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर , वडाळा पैकु, सोनेगांव बेगडे, बाम्हणी, शेडेगांव , पिंपळनेरी , 
सोनेगांवसिरस , कवडशी रोडी, केसलापूर, खारकाडा, गडपिपरी व काग या महसूल गावांचे लहान नागरी क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि 
या क्षेत्राकरिता चिमूर नगरपरिषद गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नव्याने रचना केलेल्या चिमूर नगरपरिषदेची महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ 
च्या तरतुदीनुसार शासकीय अधिका-याची नियुक्ती करणे इष्ट वाटते. 

म्हणून , आता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४० 
च्या पोट - कलम ( २) मधील खंड १ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , नव्याने रचना केलेल्या उक्त 
नगरपरिषदेची उक्त अधिनियमांन्वये यथोचित रचना होईपर्यंत तहसीलदार चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर यांची चिमूर नगरपरिषदेशी संबंधित सर्व 
अधिकार व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र. ता . गौड , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग एक - अ -( म. उ.वि . )- ५७ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे ३०, २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


mm 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 30th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No.MUN . 2015 /C . R . 28 /UD - 18 . — Whereas ,by the Government Notification , Urban Development 
Department No.MUN 2015 / C . R .28 /UD - 18 , dated the 30th May 2015 , the Government of 
Maharashtra has specified the area of Revenue villages Chimur, Wadala (Paiku ), Sonegaon (Begde), 
Bamhmni, Shedegaon , Pimpalneri, Sonegaon Siras Kawadshi rodi,Keslapur ,Kharkada,Gadpipri 
and Kag in Chandrapur District , as a smaller urban area and has constituted a Municipal Council 
by the name of the Chimur Municipal Council for the said smaller urban area ; 

And , Whereas, it is expedient to appoint A Government Officer on newly constituted Chimur 
Municipal Council till the said Municipal Council is duly constituted in accordance with the 
provisions of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( i) of section 340 of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . 
XL of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) and all other powers enabling it in this 
behalf , the Government of Maharashtra hereby appoints the Tahsildar Chimur District 
Chandrapur as an Administrator of the said newly constituted Municipal Council to exercise all 
powers and duties relating to the Chimur Municipal Council till the said Municipal Council is 
duly constituted in accordance with the provisions of the said Act. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P . T . GOUD , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ३० मे २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र. क्र . २९ /चिमर (१ ) /पं . रा. ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा 
महा. पाच ) यांचे कलम ४ यासह २५४ चे पोटकलम (१ ) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत 
महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) 
मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून 
चंद्रपूर जिल्ह्यातून वगळीत आहे . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


जिल्हा 


गट 


स्थानिक क्षेत्र 


वगळण्याचा दिनांक 


__ (१) 


( २) 
चंद्रपूर 


( ३) 
चिमूर 


निवडणूक विभाग 

( ४) । 
वडाळा ( पैकू )- 
चिमूर 


३० मे २०१५ 


वडाळा ( पैकु ) सर्व्हे नं . १ ते ४८७, 
गडपिपरी सर्व्हे नं . १ ते १३३, 
खारकाडा सर्व्हे नं . १ ते १६६ , 
पिंपळनेरी सर्व्हे नं . १ ते २४९ , 
काग सर्व्हे नं . १ ते १९८ , 
सोनेगांवसिरस स . नं . १ ते १९९ , 
चिमूर सर्व्हे नं . १ ते ३९८ , 
कवडशी रोडी सर्व्हे नं . १ ते ३७, 
केसलापूर सर्व्हे नं .१ ते १३५ . 


मुरपार 


शेडेगांव सर्व्हे नं . १ ते ४६४ , 
सोनेगांव ( बेगडे ) सर्व्हे नं . १ ते १३८ . 


तु - खडसंगी 


बाम्हणी सर्व्हे नं . १ ते ३५५. 


मासळ बु. 
मदनापूर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक- अ - ( म. उ.वि . ) - ५७ - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे ३०, २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 

Mumbai 400 001, dated 30th May 2015 


NOTIFICATION 


TTIS 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR -29/Chimur ( 1 )/PR 5 . — In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub - section ( 1 ) of section 254 read with sub - section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra hereby excludes from the Chandrapur District, the 
local areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date 
mentioned in column (6 ) thereof . 

Schedule 


Sr . No. 


District 


Block 


Local Areas 


Electoral 
Division 


Date of 
exclusion 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


1 


Chandrapur Chimur 


30th 
May 
2015 


Wadala Wadala ( Paiku ) 
( Paiku ) Survey No. 1 to 487 , 
Chimur . Gadpipri Survey No . 1 to 133, 

Kharkada Survey No. 1 to 166 , 
Pimpalneri Survey No. 1 to 249, 
Kag Survey No. 1 to 198 , 
Sonegaon Siras Survey No 1 to 199 , 
Chimur Survey No. 1 to 398 , 
Kawadshi Rodi Survey No. 1 to 37 , 

Keslapur Survey No. 1 to 135 . 
Murpar tu .- Shedegaon Survey No. 1 to 464, 
Khadsangi Sonegaon Begde Survey No. 1 to 138 . 
Masal Bu .- Bamni Survey No. 1 to 355 . 
Madnapur 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ३० मे २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . २९ /चिमूर (२)/पं. रा.५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( १९६२ चा 
महा.-पांच ) यांच्या कलम ५ यासह २५६ चे पोट- कलम (१ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत 
महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र , स्तंभ क्रमांक ( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक 
३० मे २०१५ पासून चंद्रपूर जिल्ह्याच्या चिमूर गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग, क्रमांक पीएसई १०९६/ प्र.क्र . ११४ / ०५ , दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

___ उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये,चंद्रपूर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद २८ मध्ये चिमूर तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३ ) मधील नोंदी 
समोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये “चिमूर ” या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

“ चिमूर गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून 

चिमूर सर्व्हे नं .१ ते ३९८, वडाळा ( पैकु ) स.नं .१ ते ४८७, सोनेगांव ( बेगडे) स.नं . १ ते १३८ , बाम्हणी स.नं.१ ते ३५५, शेडगांव 
स .नं .१ ते ४६४ , पिंपळनेरी स.नं .१ ते २४९ , सोनेगांवसिरस स .नं . १ ते १९९, कवडशी रोडी स.नं .१ ते ३७, केसलापूर स.नं .१ ते १३५ , 
खारकाडा स. नं .१ ते १६६ , गडपिपरी स .नं . १ ते १३३ व काग स. नं .१ ते १९८ . ” . 

अनुसूची 


अ . क्र . 


जिल्हा 


गट 


निर्वाचक गण 


स्थानिक क्षेत्र / तालुका 


वगळण्याचा दिनांक 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ३ ) 
चिमूर 


१ 


चंद्रपूर 


चिमूर 


३० मे २०१५ 


वडाळा ( पैकू ) 


चिमूर सर्व्हे नं. १ ते ३९८, 
कवडशी रोडी सर्व्हे नं . १ ते ३७ , 
केसलापूर सर्व्हे नं . १ ते १३५ . 
वडाळा ( पैकु ) सर्व्हे नं . १ ते ४८७, 
गडपिपरी सर्व्हे नं . १ ते १३३ , 
खारकाडा सर्वे नं . १ ते १६६ , 
पिंपळनेरी सर्व्हे नं . १ ते २४९ , 
काग सर्व्हे नं . १ ते १९८ , 
सोनेगांवसिरस स . नं . १ ते १९९. 
शेडेगांव सर्व्हे नं. १ ते ४६४ , 
सोनेगांव ( बेगडे) सर्व्हे नं . १ ते १३८ . 
बाम्हणी सर्व्हे नं . १ ते ३५५ . 


मुरपार तु- खडसंगी 


मासळ बु . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ - ( म. उ.वि .) - ५७ - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Conservation Department, Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 

Mumbai 400 001, dated 30th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR -29/ Chimur( 2 )/PR -5 . — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub - section ( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra ZillaParishads and Panchayat 
Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this behalf , theGovernment 
of Maharashtra hereby excludes from the Chimur Block of Chandrapur District , the local areas 
specified in column ( 5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the 30th May 2015 ; and 
for that purpose amends the Government Notification , Rural Development and Water Conservation 
Department, No. PSE - 1096 /CR - 114 /05 , dated the 19th September , 1996 as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 28 relating to Chandrapur 
District , against entry in column ( 3 ) relating to Chimur Taluka, in column ( 4 ), for the words 
“ Chimur Block ” the following shall be substituted , namely : 

“ Chimur Block excluding the following local areas : 

Chimur Survey No. 1 to 398 , Wadala (Paiku ) Survey No. 1 to 487 , SonegaonBegde Survey 
No. 1 to 138 , Bamni Survey No. 1 to 355 , Shedegaon Survey No . 1 to 464 , Pimpalneri Survey 
No. 1 to 249, Sonegaon Siras Survey No 1 to 199 , Kawadshi Rodi Survey No. 1 to 37 , Keslapur 
Survey No. 1 to 135 , Kharkada Survey No 1 to 166 , Gadpipri Survey No. 1 to 133, Kag Survey 
No. 1 to 198 .” . 

Schedule 


Sr. No. 


District 


Block 


Local Areas 


Electoral 
Colleges 

(4 ) 


Date of 
exclusion 

(6 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


Chandrapur Chimur 


30th 


May 


2015 


Chimur Chimur Survey No. 1 to 398 , 

Kawadshi Rodi Survey No. 1 to 37 , 

Keslapur Survey No. 1 to 135 . 
Wadala Wadala (Paiku ) Survey No. 1 to 487, 
Paiku Gadpipri Survey No. 1 to 133 , 

Kharkada Survey No 1 to 166 , 
Pimpalneri Survey No. 1 to 249, 
Kag Survey No. 1 to 198 , 

SonevaonSiras Survey No. 1 to 199. 
Murpar Tu . Shedegaon Survey No . 1 to 464 , 

SonegaonBegde Survey No. 1 to 138 . 
Masal Bu . Bamni Survey No . 1 to 355 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप-विभाग, मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक ३० मे २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ /प्र. क्र . २९ / चिमूर ( ३)/ पं. रा. ५. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , (१९५९ चा महा . तीन) यांचे कलम ४ 
चे पोट -कलम (२ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर 
सर्व अधिकारांचा वापर करुन व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार 
व संविधानाच्या भाग-IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद चंद्रपूर , ग्राम पंचायत चिमूर , वडाळा ( पैकू ), पिंपळनेरी, काग , 
शेडेगाव , सोनेगाव बेगडे व बाम्हणी आणि ग्राम सभा चिमूर, वडाळा ( पैकू ), पिंपळनेरी , काग, शेडेगाव, सोनेगाव बेगडे व बाम्हणी यांच्याशी 
विचारविनिमय करून महाराष्ट शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनसचीच्या स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या चिमर , वडाळा ( पैक ), 
पिंपळनेरी, काग, शेडेगाव, सोनेगाव बेगडे व बाम्हणी या महसुली गावांच्या समोरील स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे. 

अनुसूची 


अ . क्र . 


गाव 


स्थानिक क्षेत्रे 


गाव म्हणून संपुष्टात आल्याचा दिनांक 


( २ ) 


( ४ ) 


सर्वे नं . १ ते ३९८ . 


३० मे २०१५ 


चिमूर. 
वडाळा( पैकु ) 
सोनेगांव( बेगडे ). 


सर्व्हे नं . १ ते ४८७ . 
सर्व्हे नं . १ ते १३८ . 


बाम्हणी. 


सर्व्हे नं .१ ते ३५५ . 


शेडगांव . 


पिंपळनेरी . 


सर्व्हे नं . १ ते ४६४. 
सर्व्हेनं. १ ते २४९ 
सर्व्हे नं . १ ते १९९ . 


सोनेगांवसिरस . 
कवडशी रोडी. 


सर्व्हे नं . १ ते ३७ . 


केसलापूर . 


सर्व्हे नं . १ ते १३५ . 


खारकाडा . 


सर्व्हे नं . १ ते १६६ . 


गडपिपरी . 


सर्व्हे नं . १ ते १३३. 


१२ 


काग 


सर्वे नं . १ ते १९८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Conservation Department, Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 

Mumbai 400 001, dated 30th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT. 

No. ZPB . 2015 /CR -29/Chimur ( 3 )/PR -5 . — In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub - section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchyats Act (III of 1959 ), read with 
clause ( g ) of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in this 
behalf, and in partial modification of all earlier notifications issued in that behalf, and after 
consultation with the Standing Committee of the Chandrapur ZillaParishad , Village Panchayats 
Chimur , WadalaPaiku ,Pimpalneri, Kag , Shedegaon , Sonegaon Begde, Bamni and Gram Sabha 
Chimur , Wadala Paiku , Pimpalneri, Kag, Shedegaon , Sonegaon Begde , Bamni in Chandrapur 
District, the Government of Maharashtra , hereby declares that the local areas specified in column 
(3 ) of the Schedule appended hereto , comprising the revenue villagesas specified in column ( 2 ) 
thereof, shall cease to be the villages for the purposes of Part - IX of the Constitution , with effect 
from the date shown in column ( 4 ) thereof. 

Schedule 


Sr . No. 


Local Areas 


Date of cessation 


Revenue 
Village 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


30th May 2015 


Chimur. 
Wadala (Paiku ). 
Sonegaon Begde. 
Bamni. 
Shedegaon . 
Pimpalneri. 
SonegaonSiras . 
KawadshiRodi. 
Keslapur . 
Kharkada . 


Survey No. 1 to 398 . 
Survey No. 1 to 487. 
Survey No. 1 to 138 . 
Survey No. 1 to 355 . 
Survey No. 1 to 464 . 
Survey No. 1 to 249. 
Survey No. 1 to 199. 
Survey No. 1 to 37. 
Survey No. 1 to 135 . 
Survey No. 1 to 166 . 
Survey No . 1 to 133. 
Survey No . 1 to 198. 


Gadpipri. 


Kag . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ- मध्य उप -विभाग, मे ३०, २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ३० मे २०१५ 


आदेश 


H 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५/ प्र. क्र . २९ /चिमूर ( ४ )/पं.रा . ५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ 
( १९६२ चा महा. ५ ) याचे कलम ५ सह , कलम २५६ च्या पोट - कलम ( १) चा खंड ( ख ) यान्वये महाराष्ट्र शासनाने , शासकीय अधिसूचना , 
ग्रामविकास विभाग व जलसंधारण विभाग, क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . २९ / चिमूर ( २)/ पं. रा . ५, दिनांक ३० मे २०१५ याद्वारे चंद्रपूर जिल्हा 
परिषदेच्या चिमूर पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदावधीमध्ये, चिमूर गटाच्या सीमांमधून , इतर गोष्टींबरोबरच, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ (५ ) मध्ये नमूद केलेल्या निर्वाचक गणाचा (इलेक्ट्रोल कॉलेजचा) समावेश असलेल्या स्थानिक क्षेत्रांना त्यामधून वगळून ( यात यानंतर 
ज्याचा निर्देश “वगळलेले क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे.) त्या सीमांमध्ये फेरफार केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, हे वगळलेले क्षेत्र आता चिमूर नगरपरिषद क्षेत्रात समाविष्ठ करण्यात आले असून त्या क्षेत्राचा भाग बनलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ ( ६ ) मध्ये नमूद केलेले चिमूर या पंचायत समितीचे सदस्य या , उक्त पंचायत समितीच्या , 
या अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये नमूद केलेल्या, वगळलेल्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ ( सन १९६२ चा महा. ५ ) याच्या कलम २५७ च्या 
पोट -कलम ( दोन ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या संदर्भात समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , तसेच 
चिमर पंचायत समितीच्या संबंधित सदस्यास आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्यानंतर महाराष्ट शासन याद्वारे , उक्त अनसचीच्या 
स्तंभ ( ६) मध्ये नमूद केलेल्या,चिमूर पंचायत समितीच्या सदस्यास ३० मे २०१५ या दिनांकापासून पदावरून दूर करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


गट 


निर्वाचक गण 


पंचायत समिती सदस्याचे नाव 


(१) 
___ १ 


जिल्हा 
( २) 
चंद्रपूर 


(३) 
चिमूर 


निवडणूक विभाग 

( ४ ) 
वडाळा ( पैकु )-चिमूर 


चिमूर 


श्रीमती अरुणा चंद्रशेखर नन्नावरे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, मे ३०, २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १९३७ 
RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, dated the 30th May 2015 


Order 


ITIS 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

No. ZPB . 2015 / C . R . 29 /Chimur ( 4 )/PR -5 . — Whereas by Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department No . ZPB . 2015 / C . R . 29 /Chimur ( 2 )/ P . R . 5 , dated 
the 30th May 2015 , issued under clause (b ) of sub -section ( 1) of section 256 read with section 5 of 
the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah . V of 1962), the Government 
of Maharashtra during the term of Office of the member of the Chimur Panchayat Samiti of the 
Chandrapur Zilla Parishad , altered the boundaries of the Chimur Block by excluding , inter alia , 
therefrom the local areas comprising the electoral college mentioned in column (5 ) of the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as “ the excluded area ” ) ; 

And whereas , the excluded area has now been included in , and forms part of, the Municipal 
area of the Chimur Municipal Council; 

f Maharashtra is of the opinion that the member of the Chimur 
Panchayat Samiti mentioned in column (6 ) of the said Schedule , represents the excluded area 
mentioned in column (5 ) of the said Panchayat Samiti; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of section 257 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961(Mah . V of 1962), and after giving, 
to the concerned member of Chimur Panchayat Samiti , the reasonable opportunity of being heard 
and of all other powers enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra hereby removes , 
with effect from the 30th day ofMay, 2015 , the member of the Chimur Panchayat Samitis mentioned 
in column (6 )of the said Schedule . 


vernn 


ur 


Schedule 


Sr. No. 


District 


Block 


Electoral 
Division 


Electoral 
College 

(5 ) 


Name of the Panchayat 

Samiti member 


(1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Chandrapur Chimur 


Chimur 


Wadala 
(Paiku ) 
Chimur 


Smt. Aruna Chandrashekhar 

Nannavare . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


